सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत - 
श्री.आप्पाराव घोळकर, सहनिबंधक सहकारी 
संस्था. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४५/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ जून, २०२३ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३) व ४ (४) मधील तरतुदीनुसार 
सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने त्यांच्या नावासमोर दर्शविळेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
1 श्री.आप्पाराव विभागीय सहनिबंधक, सहकारी | दि.  २३०.०८.२०२३ रोजी 
घोळकर संस्था, कोकण सेवानिवृत्त होत असल्याने 


सध्याच्या पदावर सेवानिवृत्त 
होईपर्यंत मुदतवाढ. 


२. सदर बदली आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आवऱयक कार्यवाही सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०६१६१५४७५०८८०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


४. सदरचे Blea तात्काळ अंमलात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL JAYRAM steiner 


2.5.4.20=f26cf80358fa3 133e4d85ddac30ae54b06c63743fd5510d 
cOebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=D124AE9BBD 1 SBED87DBDO8EF779CF 1B85A4020 
339EB1C2EFOE1 12FB67063011C, cn=ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
Date: 2023.06.16 15:48:54 --05'30' 


(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


टी 


प्रत, 


. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 


oc “७ AD -O 


शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४५/५स 


५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९. श्री. आप्पाराव घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण 

१०.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१३.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१४.निवड नस्ती (कार्यासन-५-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


